लातूर जिल्ह्यातील चाकूर तालुक्‍यातील लातूर 
जिल्ह्यातील चाकूर तालुक्यातील योजनाबाह्य 
रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.११२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ११ जानेवारी, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/३५००, दि.१२/०८/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
लातूर जिल्ह्यातील चाकूर तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, लातूर 
यांनी सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, लातूर यांचा ठराव विचारात घेता, सदर 
रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, लातूर यांचा ठराव विचारात घेऊन लातूर जिल्ह्यातील चाकूर तालुक्‍यातील खालील रस्ता ग्रामीण 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत करावयाची 
अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक । एकूण लांबी दर्जोन्नती 
(कि.मी) नंतरचा क्रमांक 
णि . | alee प्रजिमा-३३ वरुन तीर्थवाडी ग्रामा- | 0/00 ते 3/00 ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१०३ 
५१ वर रस्ता. 
एकूण ३.०० कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील लातूर जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत ३.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३८१३.०६० -- ३.००) म्हणजेच ३८१६.०६० कि. 
मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.११२ /नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०११११६४९१९६०१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally si ry GANPAT SANDIPAN KACHARE 
DN: c=IN, /ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WO! 
GANPAT SANDIPAN =: — 
KACHARE me 
16८ 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) विभागीय आयुकत, औरंगाबाद. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच 
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
४) जिल्हाधिकारी, लातूर. 
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर. 
६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर. 
७) कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद (बां) उत्तर विभाग, लातूर. 
८) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
९) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
qo) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
११) निवडनस्ती. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


